महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसआयएस-११२२/प्र.क्र.४००/पोल-७. 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक - २मे, २०२३. 


विषय :- “Special Infrastructure Scheme (SIS), including construction of 
Fortified Police Stations in LWE affected States” या योजनेखाली 


महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर झालेल्या “Fortified Police Stations” यांचे 
बांधकाम करणे या योजनेसाठी निधी वितरण करण्याबाबत. 


संदर्भ :- 1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, फा. क्र.18015/15/2022-1,0/50-॥, दिनांक 
30.08.2022, 7.10.2022. and 21 March, 2023 
2. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/21- 
आ/195/एसआयएस-योजना/109/2022, दि.28.12.2022 व 23.01.2023. 


3. गृह विभाग, शासन पत्र क्र.एसआयएस-1118/प्र.क्र.441/पोल-7, दिनांक 
7.11.2022. 


4. शासन समक्रमांक पत्र दिनांक 23.01.2023. 


शासन निर्णय :-- 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Extended Special Infrastructure Scheme (SIS), या 
योजनेखाली, दिनांक 24.09.2023 रोजी झालेल्या प्रोजेक्ट क्लीअरन्स कमिटीच्या बैठकीमध्ये 
केलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने सुधारीत आराखडा महाराष्ट्र राज्यासाठी “74 Fortified Police 


Stations, SIB/SF and District Police Works” या कामांसाठी उक्त संदर्भ क्र. १ मधील दिनांक 29 
मार्च, २०२३ च्या पत्रान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे आराखडयास मंजूरी 
दिली आहे. 


अ.क्र. | तपशिल मंजूर रक्‍कम 

ha नक्षलग्रस्त भागातील १४ पोलीस ठाण्याचे बळकटीकरण | 34,00,00,000/- 
(रु.२.५ कोटी प्रति पोलीस ठाणेच्या मर्यादेत.) 
SIB/SF कामांसाठी 94,83,80,000/- 
जिल्हा पोलीस कामांसाठी ६,९१,५०,०००/- 
एकूण ५७,५५,४०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांक एसआयएस-११२२/प्र.क्र.४००/पोल-७. 


२. उपरोक्त निधीपैकी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या दिनांक २९.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये, केंद्र 
शासनाच्या हिळछ्यापैकी २५ टक्के रक्‍कम अँड व्होक निधी म्हणून वितरीत करण्यात आली असल्याचे 
कळविले असून, त्यापैकी रु ५,११,३०,०००/- इतका निधी अँड व्होक अँडव्हान्स म्हणून वितरीत केला 
आहे. सदर केंद्र शासनाच्या निधीच्या अनुषंगाने, राज्याच्या हिळछ्यापोटी रु. ३,४०,८७,०००/- 
वितरीत करण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यानुसार वित्त विभागाने केंद्र 
हिळ्यापोटी रु. ५,११,३०,०००/- (६० टक्‍के) व राज्य हिळ्यापोटी रु. ३,४०,८७,०००/-(४० टक्के) 
निधी वितरीत करण्यास संमती दिली आहे. 


३. सदर योजनेंतर्गत खर्चासाठी चाळू आर्थिक वर्षात २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पात 
मुख्यळेखाशिर्ष ४०५५०२०५-५३ खाली रु. ११.३१८१ कोटी (केंद्र हिस्सा) तरतूद केली आहे. तर 
मुख्यलेखाशिर्ष ४०५५०२१४ -५३ खाली रु. ७.५४२१ कोटी (राज्य हिस्सा तरतूद केली आहे. या 
तरतूदीतून वित्त विभागाने संमती दिल्यानुसार केंद्र हिश्याची रक्‍कम रु. ५,११,३०,०००/- (रुपये पाच 
कोटी अकरा लक्ष तीस हजार फक्त) व राज्य हिऱ्याची रु. ३,४०,८७,०००/- (रुपये तीन कोटी चाळीस 
लक्ष सत्याऐंशी हजार Ala) इतकी रक्‍कम पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली, यांना पीएफएमएस 
प्रणालीद्वारे वितरण करण्यास याद्वारे, पुढील अटींवर, मंजुरी देण्यात येत आहे;- 

9. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Extended Special Infrastructure Scheme (SIS), 

या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपाळन करण्यात यावे. 


२. संदर्भीय क्र. १ वरील भारत सरकार, गृह मंत्रालय, H.18015/15/2022-LWEO-I, दिनांक 
21 March, 2023 यामधील शातींचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. उक्त केंद्र हिश्याचे रु. ५,११,३०,०००/- (रुपये पाच कोटी अकरा लक्ष तीस हजार Had 
इतकी रक्‍कम “गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७, 
राज्य पोलीस (००) (००)(०३) नक्षलग्रस्त भागामध्ये सुसज्ज पोलीस ठाणे बांधणे (६० टक्के केंद्र हिस्सा) 
(fra) (४०५५०२०५), ५३, मोठी बांधकामे”, या लेखाशीर्षाखाळी आणि राज्य हिऱ्याचे रु. 
३,४०,८७,०००/- (रुपये तीन कोटी चाळीस लक्ष सत्याऐंशी हजार मात्र) इतकी रक्‍कम “गृह विभाग- 
मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७, राज्य पोलीस (00) (००(०४) 
नक्षलग्रस्त भागामध्ये सुसज्ज पोलीस ठाणे बांधणे (Yo टक्के राज्य हिस्सा) (अनिवार्य) (४०५५०२१४) 
५३-मोठी बांधकामे” या लेखाश्रीर्षाखाळी खर्ची घाळून, चालू वित्तीय वर्षाच्या (सन २०२३-२४) 
अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


.५ सदर निधी “विशेष पायाभूत सुविधा” या योजनेच्या 971918 Nodal Agency (SNA) 
खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे .“विशेष पायाभूत सुविधा” या 
योजनेसाठी Single Nodal Agency (SNA) खात्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय Hath: एसआयएस-११२२/प्र.क्र.४००/पोल-७. 


खात्याचे नाव - Special Infrastructure Scheme (SIS) :- 


स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा, 
IFSC 0७०१6:-598॥९००६१५२४ 


बँक खाते क्रमांक:- ४१११९४५०८६०. 


सदर रक्‍कम आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (रोख 
शाखा), गृह विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव (रोख शाख), गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.” 


६. Blame निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५६/२०२३/व्यय-७ व अनौपचारीक 
संदर्भ क्र. ८०/अर्थोपाय, दिनांक २४.०४.२०२३, अन्वये मिळालेल्या वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharahstra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्याअत आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०२१७५८५०२०२९ हा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN BIRA 
MANE 


(नारायण बि. माने) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


१. पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

२. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली, मुक्‍्काम-नागपूर 

३. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/ गोंदिया. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ गडचिरोली/ गोंदिया. 

८. अवर सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/अर्थ-११/अर्थोपाय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


